विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई शाखा- 
छत्रपती संभाजीनगर कार्यालयाकरिता ६ 
प्रिंटर्स खरेदी करण्याच्या रु.२,३९,४००/- 
इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: प्रिंटर्स-२०२४/प्र. क्र. ४२/का. ७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ५ सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ:- १) विधि व न्याय विभाग, मंत्राळय, मुंबई शाखा-छत्रपती संभाजीनगर यांचे पत्र क्र. 
आस्था-२०२४/प्र.क्र.१२/७५१, दिनांक ०४/०७/२०२४. 


प्रस्तावना :- 

विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई शाखा-छत्रपती संभाजीनगर यांनी त्यांच्या 
कार्यालयाकरिता ६ प्रिंटर्स खरेदी करण्याचा प्रस्ताव संदर्भ क्रमांक १ अन्वये सादर केला होता. 
सदर प्रस्तावास माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे अभिप्राय घेण्यात आले आहेत. त्यानुसार विधि 
व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई शाखा-छत्रपती संभाजीनगर कार्यालयाकरिता ६ प्रिंटर्स खरेदी 
करण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई शाखा-छत्रपती संभाजीनगर कार्यालयाकरिता ६ 
प्रिंटर्स खरेदी करण्याच्या रु.२,३९,४००/- (अक्षरी रु. दोन लक्ष एकोणचाळीस हजार चारशे फक्त) 
इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. fred खरेदीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 


अ. क्र. संगणक सामग्री नग दर रु. एकूण रु. 
हि. शा प्रिंटर्स ६ ३९,९००/- २,३९,४००/- 
एकूण रु. २,३९,४००/- 
३. प्रिंटर्स खरेदी प्रक्रिया माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने दिलेल्या अभिप्रायानुसार 


जास्तीत जास्त OEM सहभाग होतील अश्या पध्दतीने, तसेच उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या 
शासन निर्णय दिनांक २४/०८/२०१७ व ०८/१२/२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
तरतुदीनुसार Gem पोर्टलवरुन निविदा (Bidding) पध्दतीने करण्यात यावी. 


४.  याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-२, 2042 सचिवालय सर्वसाधारण सेवा, (००) विधि व 
न्याय विभाग, (००) (०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद (२०५२ ५११६)” या 
लेखाशिर्षाखाली “१७ संगणक खर्च" या उदिष्टांतर्गत भागविण्यात यावा. 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रिंटर्स-२०२४/प्र. क्र. ४२/का. ७ 


षु. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग- 
१ उप विभाग-२ मधील अ. क्र. २७ (अ) नियम क्र. ७६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६.  यानुषंगाने निधीबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


9. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥0१959॥॥9.090०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतां २०२४०९०५११२९५१५३१२ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GIRISH RAMLING SAGANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 
2: 


5.4.20=8a9b5d43113d71f5bfc96922b7f43ac6c284859 1 ed3e1f34019 


SAGANE ses ne gen 
(गि. रा. सगणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. सहसचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई शाखा-छत्रपती संभाजीनगर. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 
३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 
४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, ६ व ७ वा मजला अपीजे हाऊस, दिनर्शॉ वांच्छा 

रोड, के. सी. कॉलेज जवळ, चर्चगेट, मुंबई-२०. 
९. संचालक, लेखा व कोषागारे, ६ व ७ वा मजला AUG हाऊस, दिनशॉ वांच्छा 

रोड, के. सी. कॉलेज जवळ, चर्चगेट, मुंबई-२०. 
१०. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-१३, २३ व २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११. जिल्हा व कोषागार अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर, 
१२. निवड नस्ती/का. ७ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


